वाचा: 


सरदार सरोवर प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या 
पुनर्वसनाच्या कामासाठी नंदुरबार येथे 
जिल्हाधिकारी कार्यालय व क्षेत्रीय 
कार्यालयासाठी (स.स.प्र) निर्माण केलेल्या 
अस्थायी पदांना दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते २८ 
फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससप्र ३११८/प्र.क्र.०३/र-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३ 


१ 
२ 


३ 
४ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आरपीए२००८ /प्र.क्र.४३२/र-१,दि२८/०१/२०१० 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: ससप्र ३११०/प्र.क्र.१४/र-५, दि. १७/०४/२०१० 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: ससप्र ३१११/प्र.क्र.११/र-५, दि. ०४/०२/२०११. 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: ससप्र ३१११/प्र.क्र.३४/र-५, दि. १५/०७/२०११ 
त्याचे शुध्दीपत्रक दि. १८/०२/२०१२ 

५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, HATH AAA ३११२/प्र.क्र.१३/र-५, दि. २८/०२/२०१२ 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, HATH AA ३११३/प्र.क्र.११/र-५, दि. २५/०२/२०१३ 
७) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांकः:ससप्र ३११४/प्र.क्र.०२/र-५, दि. ३१/०१/२०१४ 
) 
) 


चस-> ः->- :<.>  ब्प- 


८) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : ससप्र ३११५/प्र.क्र.१६/र-५, दि. १६/०२/२०१५ 
९) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, PATH RATA ३११६/प्र.क्र.०२/र-५, दि. ०८/०२/२०१६ 

Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:ससप्र ३११७/प्र.क्र.०५/र-५, दि. १३/०२/२०१७ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: ससप्र ३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि. २०/०३/२०१८ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क.,दि. ०५/०३/२०१८ 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:ससप्र ३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि. ०३/१०/२०१८ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : ससप्र ३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.१३/०३/२०१९ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : ससप्र ३११८ /प्र.क्र.०३/र-५, दि.३०/०३/२०२० 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : ससप्र ३११८ /प्र.क्र.०३/र-५, दि.१५/०९/२०२० 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क.,दि.१५/०२/२०२१ 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : ससप्र ३११८ /प्र.क्र.०३/र-५, दि.०२/०३/२०२१ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क.,दि.१०/०८/२०२१ 


५...  <..>  '"-८  <->. पष. चः> <>« <<:  ८> £-< 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्र ३११८/प्र.क्र.०३/र-५ 


20) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०२/०९/२०२१ 
२१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२ 
२२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०४/०३/२०२२ 
२३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/०८/२०२२ 
२४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.१५/०९/२०२२ 
२५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८/०२/२०२३ 
२६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०९/०३/२०२३ 
२७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना :- 


सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पुनर्वसन व इतर अनुषंगीक कामासाठी जिल्हाधिकारी तथा 
प्रकल्प संचाळक, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार या कार्यालयासाठी व क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 
निर्माण केलेल्या अस्थायी पदांना दि. ३१ ऑगष्ट, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
सदर प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसनाचे कामकाज अद्याप सुरु असल्यामुळे सदर ३३ अस्थायी पदांना 
पुढील मुदतवाढ देण्याची विनंती जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प संचालक, सरदार सरोवर प्रकल्प, 
नंदुरबार यांनी केली आहे. त्यानुसार सदर पदांना मुदत वाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

सरदार सरोवर प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन कामासाठी नंदूरबार येथे जिल्हाधिकारी 
कार्यालय (ससप्र) मध्ये व क्षेत्रीय कार्यालयासाठी निर्माण केलेल्या सोबतच्या जोडपत्रात नमूद ३३ 
पदांना दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते २८ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


सदर ३३ पदे संबंधित विभागातील कायम संवर्गात तात्पुरती वाढ म्हणुन समजण्यात यावीत. 
या पदधारकांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व अन्य भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


वरील सर्व अस्थायी पदांकरिता होणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मागणी 
क्रमांक "मुख्य लेखाशिर्ष सी-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २०० सहाय्याच्या इतर 
उपाययोजना-(०३) (०७ महसूल व वन विभाग अप्पर जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, 
नंदुरबार ( २२३५-३१३२) (योजनेतर दत्तमत )" याखाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून प्रथमत: 
भागविण्यात यावा. तद्नंतर सदरचा खर्च सन २०२३-२०२४ च्या अखेरीस जलसंपदा विभागाच्या 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक सी-११-४८०१-वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०१- 
जलविद्युतनिर्मिती-सरदार सरोवर प्रकल्प-योजनांतर्गत" याखाली पुस्तकी समायोजनाद्वारे 
कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार यांच्या सल्लामसलतीनुसार समायोजित 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्र ३११८/प्र.क्र.०३/र-५ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६, 
आ.पु.क., दि. ३१/०८/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५११२७१२६४१९ असा आहे.हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत ह जोडपत्र-अ Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 

. DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1085617af37 1f507cb8ee4d914eb645d92480247b6 1bd58b5c307 
4ba3a6a62d7, postal 


SHIVPRASAD BAJAJ Se 
( डॉ. सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
. जिल्हाधिकारी नंदुरबार, नंदुरबार. 
३. महालेखापाल - 9 (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
.  महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अप्परजिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार. 
. सचिव, गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, नंदुरबार कार्यालय, नंदुरबार 
८. उपजिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, तळोदा, जिल्हा नंदूरबार. 
. पुनर्वसन अधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, केवडीया कॉलनी, नंदूरबार. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी नंदुरबार, नंदुरबार. 
११. अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. 
१२. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार. 
१३. जलसंपदा विभाग (ज.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. वित्त विभाग (व्यय-१०/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई. 
१६. कक्ष अधिकारी, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती, र-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्र ३११८/प्र.क्र.०३/र-५ 


जोडपत्र-अ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ससप्र/३११८/प्र.क्र.०३/र-५ दि. १४.०९.२०२३ चे 
मुदतवाढ द्यावयाची पदे 
अ. पदनाम व जुनी वेतनश्रेणी (रुपये) नवी वेतनश्रेणी 
डा कार्यालयाचे नाव 
ी (रुपये) 
जि.पु.अ. | पु.अ.ससप्र, | उपजिल्हाधिकारी | एकुण 
ससप्र, केवडीया पुनर्वसन ससप्र 
नंदुरबार कॉलनी तळोदा 
a] 2 3 | 8 | 4 द oe 
व उपायुक्‍त (अपर जिल्हाधिकारी संवर्ग) ७८८००-२०९२०० १ =] = १ 
१५६००-३९१०० ग्रेडपे. ६६०० 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 
२ । (उपजिल्हाधिकारी) १५६००-३९१० Fey, | “१0९०-१७७५०० १ | 4 
५४०० 
3 उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन ५६१००-१७७५०० १ ez q २ 
१५६००-३९१०० ग्रेडपे. ५४०० 
छु पुनर्वसन अधिकारी, (तहसिलदार श्रेणी) ५५१००-१७५१०० १ १ > २ 
१५६००-३९१०० ग्रेडपे ५००० 
षु लेखाधिकारी, वर्ग-२ ४४९००-१४२४०० १ शिका a १ 
९३००-३४८०० ग्रेडपे. ४६०० 
A नायब, तहसिलदार ३८६००-१२२८०० १ १ र 
९३००-३४८०० ग्रेडपे. ४३०० 
७ लघुलेखक, निम्नश्रेणी ३८६००-१२२८०० 12 | ei _ ka 
9300-38200 ग्रेडपे. ४३०० 
टू अव्वल कारकुन ३२०००-१०१६०० २ a q 3 
4200-20200 ग्रेडपे 3400 
९ मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० १ az २ ३ 
५२००-२०२०० ग्रेडपे ३५०० 
१० लिपिक- टंकलेखक 92200-§3200 ६ q 2 x 
4200-20200 ग्रेडपे १९०० 
११ तलाठी २५५००-८११०० १ का २ 3 
4200-20200 ग्रेडपे २४०० 
१२ वाहनचालक १९९००-६३२०० = q शिशिा १ 
५२००-२०२०० ग्रेडपे १९०० 
१३ शिपाई १५०००-४७६०० ३ १3 q 4 
४४४०-७४४० ग्रेडपे. १३०० 
१९ [= 1१ ३३ 
एकुण 
SATYANARAYAN वणवण 


2.5.4.20=1085617af37 1f507cb8ee4d914eb645d92480247b6 1 bdS8b5c3 
074ba3a6a62d: hi 


SHIVPRASAD BAJAJ = 1 तील 
(डा. सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


